जलक्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय 
शंकरराव चव्हाण यांच्या waar निमित्त 
जलभूषण पुरस्कार अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सिडीए-२०२०/प्र.क्र.३४/२०/लाक्षेवि (कामे) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :-२१/०१/२०२१ 


वाचा : शासन निर्णय क्र. सिडीए-२०२०/प्र.क्र.३४/२०/लाक्षेवि (कामे) , दि. १२/०६/२०२० 

प्रस्तावना :- 

स्व. शंकररावजी चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांचे जन्म शताब्दी वर्ष विविध कार्यक्रमांच्या 
माध्यमातून साजरा करणेबाबत निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्याअनुषंगाने जलसंपदा विभागाने दिनांक 
१२.०६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये जलसंपदा, जलसंधारण आणि पाणी पुरवठा क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम 
करणा-या व्यक्‍तींना माजी मुख्यमंत्री स्व. शहंकररावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त "दिनांक १४ 
जुलै" रोजी जलसंधारण आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या सहाय्याने जलसंपदा विभागामार्फत जलभूषण 
पुरस्कार अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

सदर दि. १२/०६/२०२० च्या शासन निर्णयास अनुलक्षून संचालक, यशवंतराव चव्हाण 
विकास प्रशासन प्रबोधिनी (aren, पुणे यांनी संचालक तथा अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व 
विकास संचालनालय (DIRD), पुणे यांच्या सहाय्याने जलभूषण पुरस्कारासाठी प्राप्त अर्ज/नामांकनांना 
निकषानुसार गुण देवून त्यामधून जलभूषण पुरस्कारासाठी निवड करण्याबाबत नामांकने शासनाकडे 
सादर केलेली आहेत. 

तथापि, जलभूषण पुरस्कारासाठी प्राप्त अर्ज/नामांकने यांना निकषानुसार देण्यात आलेल्या 
गुणांची फेरतपासणी करण्याबाबत निर्देश प्राप्त झालेले आहे. सदर निर्देशास अनुलक्षून जलसंपदा 
विभागामध्ये जलभूषण पुरस्कारासाठी प्राप्त अर्ज/नामांकने यांना निकषानुसार देण्यात आलेल्या गुणांची 
फेरतपासणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 

जलभूषण पुरस्कारासाठी प्राप्त अर्ज/नामांकनांना दि. १२/०६/२०२० च्या शासन निर्णय सोबतच्या 
परिशिष्ट - १ येथील निकषानुसार दिलेल्या गुणांची फेरतपासणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती 
गठीत करण्यात येत आहे. 


१. श्री. ह. ल. गुणाले, प्रभारी मुख्य अभियंता (जसं.), जलसंपदा विभाग, पुणे ......अध्यक्ष 
२. श्री. प्र. रा. नार्वेकर, अधिक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ, पुणे  .......... सदस्य 
३. श्रीमती सुनंदा जगताप, अधिक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे .......... सदस्य 
४. श्रीमती पवी जगताप, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, 
पुणे Mes क. (क. अवो eee देण्य PTT 


शासन निर्णय क्रमांकः सिडीए-२०२०/प्र.क्र.३४/२०/लाक्षेवि (कामे) 
२. उपरोक्त गठीत केलेल्या समितीने पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 
यांचेकडून जलभूषण पुरस्कारासाठी प्राप्त अर्ज/नामांकने व त्यासंबंधीची संपूर्ण कागदपत्रे प्राप्त करुन 
दि. १२/०६/२०२० च्या शासन निर्णय सोबतच्या परिशिष्ट - १ येथील निकषानुसार दिलेल्या गुणांची 
फेरतपासणी करावी. त्याचप्रमाणे प्राप्त नामांकनाची फेरतपासणी करुन प्रथम, व्दितीय व तृतीय 
पुरस्कारासाठी निवड करण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेस्तव याबाबतचा अहवाल १५ 
दिवसात सादर करावा. 
3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२११६११११२९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dig atge 
DN: c=IN, 0=G nt of Maharashtra, ou=Water Resources 
Inesh Shamrao ५०५५५ 


.5.4.20=1a5e2f1698bf0950eae5b58e4f323417e5094110c7c2410 
1a0a100ef0a65 


INumber=944d3f4edf4e98ce36bb02c01a960ec79035a248f0 
h a g e 41f4852083df7179215b06, Di h Shamrao Ghatg 
Date: 2021.01.21 16:15:29 +05'30' 


(दि. शा. घाटगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


संचाळक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

संचालक तथा अधीक्षक अभियंता, DIRD, पुणे. 

श्री. ह. ल. गुणाले, मुख्य अभियंता (जसं.), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

श्री. प्र. रा. नार्वेकर, अधिक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ, पुणे. 

श्रीमती सुनंदा जगताप, अधिक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे. 

श्रीमती पल्लवी जगताप, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 
निवडनस्ती, लाक्षेवि (कामे), जलसंपदा विभाग. 


AD 


AN 


o~ 
es 


an 


oc 
weer >> ८:->- ८ >> 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


